दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) 
संवर्गातील रिक्‍त पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
शासन निर्णय क्रमांक : दुविप्र-२३१७/३२१/प्र.क्र.७५/पदुम-६. 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - १ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र.बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२ओ/१६-ब, दि.२९.१२.२०१७ 
२) कृषि व पदुम विभागाचे आदेश क्र. दुविप्र-२३१७/३२१/प्र.क्र.७५/पदुम-६, दि. ३०.०६.२०१८ 


संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन आदेशाच्या प्रथम परिच्छेदात “या संवर्गातील पदोन्नती कोटयातील 
रिक्‍त पदावर नियमित पदोन्नती देण्यात येत असून,” या वाक्‍्याऐवजी “या संवर्गातील पदोन्नती कोटयातील Raat 
पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून,” असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या छ%७.॥1१॥1.19५1119.४०५.11 या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०८०११५०९४४२९०१ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudam Eknath Andhale 
Date: 2018.08.01 15:14:37 +05'30' 


(सु.ए.आंधळे) 

शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई (५ प्रती) 
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती/नागपूर/ औरंगाबाद/कोकण/पुणे. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) ८, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/नाशिक/नागपूर/औरंगबाद/कोकण/पुणे. 
संबंधित अधिकारी ( आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांचे कार्यालयामार्फत) 
मा.मंत्री (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक 
निवडनस्ती. 


